गृह निर्माण विभागामार्फत महाराष्ट्र इमारत व 
इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मंडळातील नोंदीत (सक्रीय) बांधकाम 
कामगारांसाठी राबविण्यात येणा-या शाहरी 
भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास 
योजनेतील पात्रता निश्चीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: इबांका २०१७/प्र.क्र. ३६०/कामगार ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा- 
शासन निर्णय गृहनिर्माण विभाग क्र.प्रआयो-२०१५/प्र.क्र.१०८/गृनिधो-२, 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०१८. 


प्रस्तावना:- 


देशातील प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने जून, 

२०१५ मध्ये सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आली आहे. 
त्यास अनुसरुन गृह निर्माण विभागामार्फत दिनांक ०९ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात 
प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यन्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यात 
राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांचा समावेश करुन दिनांक ०३ फेब्रुवारी 
२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शहरी भागासाठी महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना जाहीर 
करण्यात आली आहे. त्यात लाभार्थी म्हणून पात्र होण्यासाठी खालील अटी व शर्ती निश्चीत करण्यात 
आलेल्या आहेत. 

अ) महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेर्तगत लाभास पात्र असणारा गृहनिर्माण प्रकल्प 

महारेरा अधिनियम, २०१६ अंतर्गत नोंदणीकृत असावा. 

ब) लाभार्थी कामगार हा महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे 

नोंदणीकृत व योजनेंतर्गत पात्र असावा. 

क) वरील ब) प्रमाणे पात्र कामगार, अट व क्रमांक अ) प्रमाणे नोंदणीकृत कोणत्याही प्रकल्पातील 

घरकुल योजनेत सहभागी झाल्यास महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास AAPA महाराष्ट्र 

इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून देय प्रती लाभार्थी रु.२ लक्ष इतके 

अनुदानास पात्र राहील. 
२. दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये बांधकाम कामगाराची पात्रता निश्चित 
करण्यासंदर्भात संबधीत मंडळ व कामगार विभाग यांच्यावर जबाबदारी सोपवलेली आहे. त्यास अनुलक्षून 
TeX भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेतील सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठी 
बांधकाम कामगाराची पात्रता खालील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०१७/प्र.क्र. ३६०/ कामगार ७ 


शासन निर्णय:- 

अ. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निवडलेले कार्यक्षेत्र व अर्ज करण्या-या नोंदीत (सक्रिय) 
बांधकाम कामगारास अर्ज करावयाचे कार्यक्षेत्र. 
(१ दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास 
योजनेस मान्यता देण्या आली असून सदर योजनेची अंमलबजावणी ही संचालक, राज्य 
अभियान संचालनालय (सुकाणू अभिकरण ) यांचे मार्फत करण्यात आळेली असून ही सुकाणू 
अभिकरण हे शहरी भागात कार्यरत आहे. 
Q) सदर योजनेर्तगत शहरी भागातील निवडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिकेसाठी 
त्याच जिल्ह्यातील नोंदणीकृत (सक्रिय) असलेले बांधकाम कामगार मागणी करु शकतील. मात्र 
मुंबई, नवी मुंबई व ठाणे क्षेत्रातील नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगार मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील परिघामधील प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सदनिकेसाठी 
मागणी करु शकतील. 

ब. सदनिका उपलब्ध असणा-या प्रकल्पाची माहिती, पात्रता तपासणी व लाभार्थी निवड 
(१ महारेरा अधिनियम २०१६ अन्वये नोंदणीकृत असलेल्या विकासकास प्रधानमंत्री आवास 
योजनेतील मंजूर गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागामार्फत सूट व सवलती 
देण्यात आलेल्या आहेत. त्यास अनुलक्षुन महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनें्तगत 
शाहरी भागातील प्रकल्पातील सदनिकेची किंमत, सदनिकेचे क्षेत्रफळ प्रमाणीत करणे, तसेच 
गृहनिर्माण प्रकल्पाचे स्थळ निश्चीत करुन त्याची यादी गृह निर्माण विभाग, महाराष्ट्र इमारत व 
इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करेल. या 
यादीतील सदनिकेसाठी इच्छुक व पात्र होणा-या बांधकाम कामगारांची नावे, महाराष्ट्र इमारत 
व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांनी संचालक, राज्य अभियान 
संचालनालयाकडे (सुकाणू अभिकरणास )सादर करावीत. 
(२) प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पातील सदनिकांसाठी संचालक, राज्य 
अभियान संचालनालयाकडे (सुकाणू अभिकरणास ) प्राप्त झालेल्या अर्जापैकी नोंदीत (सक्रिय) 
बांधकाम कामगारांचे अर्ज, सदर अर्जांची पात्रता तपासण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही संचालक, राज्य अभियान 
संचालनालय (सुकाणू अभिकरणास )यांनी करावी. 
(३) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने संचालक, राज्य 
अभियान संचालनालय यांचेकडे (सुकाणू अभिकरणास )सादर केलेल्या यादीतील नावातून 
लाभार्थी म्हणून निवड करण्याचे अधिकार व त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार 
सुकाणू अभिकरणास राहतील. सुकाणू अभिकरणाने सदनिका वाटपाकरिता अंतिम केलेला 
नोंदीत (सक्रिय) बांधकाम कामगार लाभार्थी म्हणून मंडळाच्या अनुदानास पात्र राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०१७/प्र.क्र. ३६०/ कामगार ७ 


क. अर्ज करण्यासाठी बांधकाम कामगाराची पात्रता 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर केलेल्या शहरी भागातील 
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेतील सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठी बांधकाम 
कामगारांची पात्रता खालील प्रमाणे राहील. 
(१) शहरी भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 
बांधकाम कामगार हा नोंदणीकृत (सक्रिय) असावा तथापि तो महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सलग एक वर्षापेक्षा अधिक, बांधकाम कामगार 
म्हणून नोंदणीकृत असावा. 
(२) शहरी भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणुन 
निवडलेला बांधकाम कामगार हा महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मंडळाकडील रु.२ लक्ष अनुदानास पात्र आहे. मात्र सदर अनुदान संचालक, राज्य अभियान 
संचालनालय यांच्या अधिनस्त असलेल्या राज्य अभियान संचालनालयाकडे जमा करण्यात 
येईल. 
(३) बांधकाम कामगारांच्या नावे अथवा त्यांच्या पती/पत्नीच्या नावे स्वत:ची सदनिका नसेल 
असेच बांधकाम कामगार, शहरी भागातील महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेचा 
लाभ घेण्यास पात्र राहतील. तसे त्यांनी रु. १०० च्या मुद्रांकावर ( Stamp Paper) लेख 
प्रमाणक ( Notary) करुन देणे अनिवार्य राहील. 
(४) सदनिका प्राप्त झाल्यापासून पुढील पाच वर्षापर्यंत कोणत्याही प्रकारे बांधकाम 
कामगारास सदनिका हस्तांतरीत करता येणार नाही. 


२. सदरचे शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१०२९१२३८३६५६१० असा आहे. तसेच सदरचा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Shashank M. Sathe 
Date: 2018.10.29 12:42:10 +05'30' 


(शा. मा. साठे) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा. अध्यक्ष, इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०१७/प्र.क्र. ३६०/ कामगार ७ 


मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद /विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 

सर्व अ.मु.स /प्र.स./सचिव मंत्रालयीन विभाग. 

प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

समितीचे इतर सर्व सदस्य (व्दारा कामगार आयुक्त) 

कामगार आयुक्त, मुंबई / अतिरिक्‍त कामगार आयुक्त, मुंबई/पुणे/नागपूर. 
उप कामगार आयुक्त, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद. 

सचिव, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 
महालेखापाल-१ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल-२ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवडनस्ती (कामगार-(७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


